आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता शासकीय वसतीगृह 
बांधकाम (ओटिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०९२) या अंतर्गत निधी वितरण 
आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जून,२०२२ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.१३.०५.२०२२. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.२३.०५.२०२२. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०२) (०५) वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली 
रु. ५५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
माहे जुन,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २१ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) 
(४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 
रु.४९९.००लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी नव्याण्णव लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १___| २ ३ 1 ४ 
| अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३ २३०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १२ २६९.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण १५ ४९९.०० 
2. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण १५ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 
करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाहन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १५ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी 
करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ ठाणे/ अमरावती/ 
चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर 
केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 
सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 
वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळ विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 

दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२११३६१७८१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN eee 
KISANRAO “णा यायी ca 
PAWAR दा pane KIRAN KISANRAOPAWAR 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


'77C99929CCB95AC64CF186BB 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपुर 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धुळे /नागपुर/भंडारा/चंद्रपुर/. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे/'चंद्रपूर . 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,धुळे/भंडारा/चंद्रपुर/नागपुर . 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -२, आदिवासी विकास मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० कार्यासन-६, दि ०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


रु.लाखात 
सदर शासन 
व प्रशासकीय । निर्णयान्वये वितरीत 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत मिड 
मान्यता किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
La | 2 3 | ४ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे 
हि आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह सोलापूर ता 
सोलापूर जी. सोलापूर येथे (9 +3) इमारत बांधकाम करणे ११५४.८६ २५.०० 
(बाब क्र. १८ पृष्ठ क्र. २३८) 
२ | मिरा-भाईंदर जि.ठाणे येथे आदिवासी मुलांसाठी शासकीय 
; 2029,03 200,00 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 
३ | ठाणे ता. जि. ठाणे लोढा कॉम्पलेक्स भाईदरपाडा येथील 
आदिवासी मुलींची शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम १४६५.८८ ०५.०० 
क्षमता (५०० जी--६) 
३ | एकूण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
विभाग,ठाणे ४६४१.७७ २३०.०० 
३ | ऑ) एकुण अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
मंडळ ,नाशिक ४६४१.७७ २३०.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती 
१ | शासकीय मुलांचे वसतीगृह क्र.१ परतवाडा ४०९.१० १०.०० 
२ । शासकीय मुलांचे वसतीगृह क्र.२ परतवाडा ३८९.२३ १०.०० 
३ | झासकीय मुलींचे वसतीगृह क्र.१ परतवाडा ३९५.२८ १०.०० 
8 मुलींचे 
शासकीय मुलींचे वसतीगृह क्र.२ परतवाडा ३८९.२३ १०.०० 
५ | मुलांचे शासकीय वसतीगृह ता.कोलवड ता.जि.बुलढाणा ८२५.४६ ५०.०० 
६ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह ता.कोलवड ता.जि.बुलढाणा ८२५.४६ ५०.०० 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह ता.दिग्रस ता.जि.यवतमाळ ६३८.७० ५९.०० 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० कार्यासन-६, दि ०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


रु.लाखात 
सदर शासन 
_ शक पाक प्रशासकीय । निर्णयान्वये वितरीत 
शं मान्यता किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
२ ३ og 
८ । मुलींचे शासकीय वसतीगृह ता.कळमनुरी ता.जि.हिंगोली 
दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम २९६.२९ २०.०० 
येथे दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम 
८ | एकुण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम Seer eu Saas 
(आदिवासी)विभाग,अमरावती * ; 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 
| मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत ता.ब्रम्हपुरी 
चंद्रपुर जा (२१.८८ २०.०० 
ता.जि. 
२ | मुलींचे शासकोय वसतीगृह इमारत आमगाव ता.आमगाव 
en (992.28 १०.०० 
जि. 
३ | मुलींचे शासकोय वसतीगृह इमारत पवनी ता.पवनी 
जि.भंडारा र ia 
४ | मुलींचे शासकोय वसतीगृह इमरात पाटण ता.जिवती 
जि.चंद्रपुर 840.00 १०.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
oe डे ३२६०.७२ ५०.०० 
विभाग,चंद्रपुर 
ब) एकुण अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) ; ; 
ale ७४२९.४७ ६९.०० 
, नागपुर 
१५ एकूण ४२२५ १०९२ ओ-ब) १२०७१.२४ ४९९.०० 
KIRAN 1. ग ma 
K| SA N RAO > a y! 7 TOBRET ICO त्यात कीन 
PAWAR DD495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 


Date: 2022.06.10 12:10:25 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


